मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, उत्तर महाराष्ट्र 
Weal, नाशिक व उपविभागीय अभियंता, दक्षता पथक, 
नाशिक यांच्या कार्यालयातील नियत अस्थायी 
आस्थापनेवरील पदांना दिनांक ०१.०३.२०१८ ते 
३०.०९.२०१८ पर्यंत मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्र. मुदत-०४१८/ प्र.क्र.२१६/२०१८ / मोप्र-१ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : ११ एप्रिल, २०१८ 


वाचा:- १) शासन निर्णय क्र.मुदतवाढ-०३१७/ (१७९/२०१७) /मोप्र-१, 
दि. २४/०१/२०१८. 
२) मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, उत्तर महाराष्ट्र प्रदेश, नाशिक यांचे पत्र 
क्र. उमप्र/आस्था-२/ १३८९/२०१८ दि. १३/०३/२०१८. 


शासन निर्णय : 


मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, उत्तर महाराष्ट्र प्रदेश, नाशिक व उपविभागीय अभियंता, 


दक्षता पथक, नाशिक या कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील सोबतच्या विवरणपत्र “अ 


मध्ये दर्शविण्यात आलेल्या १८ पदांना दिनांक ०१/०३/२०१८ ते दिनांक ३०/०९/२०१८ या 


कालावधीकरीता मुदतवाढ देण्यांत येत आहे. 


२. नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांवर होणारा खर्च “मागणी क्र. आय-५ (नियत अस्थायी 


आस्थापना) ४७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधारे यावरील भांडवली खर्च (८०) सर्वसाधारण (१९०) सार्वजनिक 


क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणूका (०४) योजनेत्तर - वेतनावरील खर्चासाठी भाग भांडवली 


अंशदान (०४) (०५) गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळास भाग भांडवली अंशदान (४७०१ 


आय २०४) या लेखाशिर्षाखालील मंजूर अनुदानातून भागविण्यांत यावा. 


हे आदेशा वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दिनांक 


०५/०३/२०१८ नुसार प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन, 


निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत-०४१८/ प्र.क्र.२१६/२०१८ / मोप्र-१ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८०४१११५१६२४०७२७ असा आहे. हा आदेशा 


डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


igitally signed by Vijendra Prabhakar ?०।४/3111८ 
DN: c=IN, Of Maharashti =Water Re 


Vijendra Prabhakar enn sosscesesons shh 


‘cb5ce90d01 8bdc109ad48f37ca4a3b06b0347375607 


bff9b7cc525c4c213e75, 


Palwankar 11. (0 
(वि.प्रपालवणकर) 
सहपत्र: विवरणपत्र “अ कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत सहपत्रासह - 


१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/ नागपूर 


२. महालेखापाल (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/ नागपूर 


३. कार्यकारी संचालक, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद. 


४. मुख्य अभियंता,जलसंपदा विभाग, उत्तर महाराष्ट्र प्रदेश, नाशिक. 


५. अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, नाशिक. 


६. कार्यासन अधिकारी (अर्थ-१), जलसंपदा विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 
७. कक्ष अधिकारी (आ.प्रशि.), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


८. मोप्र-१ संग्रहार्थ 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत-०४१८/ प्र.क्र.२१६/२०१८ / मोप्र-१ 


विवरणपत्र - अ 


शासन निर्णय, क्र.मुदत-०४१८/प्र.क्र. २१६/२०१८/मो.प्र.१ 
दिनांक ११/०४/२०१८ चे सहपत्र 
नियत अस्थायी आस्थापना एकूण १८ पदे 
कालावधी दिनांक ०१/०३/२०१८ ते दिनांक ३०/०९/२०१८ 


कार्यालयाचे नाव विभाग / उप विभाग 


पदनाम पदांची संख्या 


२. 


2. ४. 


मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, 


मुख्य अभियंता 


उत्तर महाराष्ट्र प्रदेश, नाशिक 


सहायक मुख्य अभियंता २ 
(कार्यकारी अभियंता) 
उप अभियंता ३ 
कनिष्ठ अभियंता २ 
प्रथम लिपिक १ 
१ 

2 


कनिष्ठ लिपिक 
टंकलेखक 
एकूण (31) १२ 


9) उप विभागीय अभियंता, दक्षता पथक, उप वि.अभियंता aa 


नाशिक 


शाखा अभियंता 
कनिष्ठ लिपिक/टंकलेखक 
का.नि./मोजणीदार 
वाहनचालक 
डिपाई 
एकूण (ब) 


0  -0 | -0 | -0 | -0 ) -5 


एकूण(अ--ब) (१२--६) १८ 


gitally signed by Vijendra Prabhakar Palwanké 
DN: c=IN, o=Gi it Of Mah ht ‘Water Re 


Vij e n d la ? ra b h a ka r aed a 7 bee Seba ज कळी i फरक वह 
Palwankar 


f9b7cc525c4c213e75, 

i ber=1525bd95a04e2d242eaa74f8dbc215ca88aa7 bfbo 
07686a9a62b37f3a74e5ebi ijend bhaki Iwankar 
Date: 2018.04.11 15:20:11 +05'30° 


(वि.प्र.पाळवणकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


